कक्ष अधिकारी पदावरुन अवर सचिव 
पदावर तदर्थ पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८.१२.२०१८ 


संदर्भ : सा.प्र.वि.समक्रमांकाचे शासन आदेठा दि.१४/११/२०१८ 


शासन शुध्दिपत्रक 


संदर्भाधिन शासन आदेशातील परिच्छेद २(४ नंतर खालील २ या अटीचा समावेठा 
करण्यात येत आहे - 


२(४(अ) सदर आदेशातील पदोन्नत्याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२५१८१/२०१८ मध्ये अनुमती (Leave) अर्ज दाखल करण्यात येत असून मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाने सदर परवानगी नाकारली तर या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नत्या रद्द करण्यात येवून त्यांना 
त्यांच्या मूळ पदावर पदावनत करण्यात येईल. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१२२८१८२२१०८८०७ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ba ou=Ge शा 
Gajanan rs 
1798: d41ada8a72725a47b4f0, 


Bhimrao Gurav म कल 


15b973b0795ae988a7005050f9180a802 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स. 

३) अ-.मु.स(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव - सर्व संबंधित मंत्राळयीन विभाग 
सह/उप सचिव (आस्थापना) - सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः असप-१३१८/प्र.क्र.१५१/का.१४ 


७ श्रीमती नि.ए.शिंदे, अवर सचिव, कृषी व पदुम विभाग 
८) श्री. सि.फ.मोकाशी, अवर सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 
) श्री.ग.गो.बडे, अवर सचिव, मा.मंत्री परिवहन कार्यालय 
qo) श्री.आ.आ.कवळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (निवडणूक शाखा/का-३३) 
११) श्रीमती नि.चं.पांडे, अवर सचिव तथा सह संचालक, नगर परिषद प्रशासन 
संचालनालय, वरळी 
) श्री.र.ना.पाटील, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
) श्री.सं.गो.ढाकणे, अवर सचिव, गृह विभाग 
) श्री.आ.अ.माळी, अवर सचिव, महसुल व वन विभाग 
) श्री.श्री.भ.मोकलीकर, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग 
१६) श्री.प्रआ.पाटील, अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
) 
) 
) 
) 


श्री.नि.म.फाळके, अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
श्री.ग.नि.पवार, अवर सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
श्री.अ.बा.पाटणकर, अवर सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 
निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


